Tex सौदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा-२०२२ मध्ये 
बक्षीसपात्र ठरलेल्या महानगरपालिका/नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायती यांना बक्षीसाची रक्कम वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २० एप्रिळ, २०२३. 


वाचा : (१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र.-स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.9३/नवि ३४, दि. १५ जुले, २०२२ 
(२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२२५/नवि-२०, दि. २८ जुले, २०२२ 
(३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४, दि. २० सप्टेंबर, २०२२ 
(४) शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग, क्र. स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४, दि. ०१ मार्च, २०२३. 
(५) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.२२९/नवि-१६, दि. २९ मार्च, २०२३. 
(६) शासन शुध्दीपत्रक, नगर विकास विभाग, क्र. स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.२२९/नवि-१६, दि. ३० मार्च, २०२३. 
(७) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र. स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.२४६/नवि-१६, दि. १९ एप्रिल, २०२३. 
(८) शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा-२०२२ राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीची बैठक 

दिनांक ०५.४.२०२३ चे इतिवृत्त 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौदर्यीकरण अभियान राबविण्याबाबत संदर्भ क्रमांक 
२ अन्वये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदरच्या अभियानाचा भाग म्हणून शासनाने संदर्भ क्रमांक ३ 
अन्वये दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०२२ ते ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमध्ये शहर स्तरावर “शहर सौदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा-२०२२” आयोजित करण्यात आली होती. तसेच, 
त्यामध्ये बक्षीसाची रक्‍कम देखील निश्चित करण्यात आली होती. या स्पर्धेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या 
कामगिरीची छाननी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ४ च्या परिपत्रकान्वये विभागस्तर व राज्यस्तरावर अनुक्रमे छाननी 
समिती व राज्यस्तरीय मुल्यांकन समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीने 
दिनांक ०५.०४.२०२३ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये पुरस्कारासाठी संबंधीत बक्षीसपात्र महानगरपालिका / 
नगरपरिषदा / नगरपंचायती निश्चित केल्या आहेत. 

उपरोक्त संदर्भातील अनुक्रमांक ५ अन्वये “शहर सौदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा-२०२२” मध्ये बक्षीसपात्र 
शहरांना रु. १८०,००,००,०००/- (रुपये एकशो ऐंशी कोटी फक्त) व संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये रुपये १०,००,००,०००/- 
(रूपये दहा कोटी फक्त) असे एकूण रुपये १९०,००,००,०००/- (रुपये एकशे नव्वद कोटी फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता दिली असून सदर निधी आहरित करुन वितरीत करण्यासाठी सहआयुक्त, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व सहायक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय, वरळी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

वरीलप्रमाणे राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीने घेतलेला निर्णय आणि शासनाने वितरीत केलेला निधी 
विचारात घेऊन संबंधीत बक्षीसपात्र महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायत यांना बक्षीसाची रक्‍कम 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यांनुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ -२०२२/प्र.क्र.१२६/ 'नवि-३४ 
शासन [नणय : निर्णय : 

राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हहर स्तरावर दिनांक ०२ ऑक्टोबर,२०२२ ते 39 
डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या “SSX सौदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा-२०२२” मध्ये 


राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीने बक्षीसपात्र ठरविलेल्या खालील महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायत 
यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शाविल्यानुसार बक्षीसाची रक्‍कम अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बक्षिसाचा प्रकार अदा करावयाच्या 
नांव व वर्गवारी बक्षीसाची रक्‍कम रुपये 
[ ae “अ” व “q” वर्ग महानगरपालिका 
नागपूर महानगरपालिका प्रथम १५,००,००,०००/- 
ठाणे महानगरपालिका व्दितीय १०,००,००,०००/- 
पिपरी चिचवड महानगरपालिका तृतीय ५,००,००,०००/- 
२ | “क” वर्ग महानगरपालिका 
नवी मुंबई महानगरपालिका प्रथम १५,००,००,०००/- 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका व्दितीय १०,००,००,०००/- 
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका तृतीय ५,००,००,०००/- 
३ ।“ड”वर्गमहानगरपालिका 
पनवेल महानगरपालिका प्रथम १५,००,००,०००/- 
अमरावती महानगरपालिका व्दितीय १०,००,००,०००/- 
अहमदनगर महानगरपालिका तृतीय ५,००,००,०००/- 
४ | “अ”व “ब” वर्ग नगरपरिषद 
शिरपूर नगरपरिषद प्रथम १५,००,००,०००/- 
उमरखेड नगरपरिषद व्दितीय १०,००,००,०००/- 
हिंगोली नगरपरिषद तृतीय ५,००,००,०००/- 
५ | “क” वर्ग नगरपरिषद 
वेंगुर्ला नगरपरिषद प्रथम १५,००,००,०००/- 
महाबळेश्वर नगरपरिषद व्दितीय १०,००,००,०००/- 
सोनपेठ नगरपरिषद तृतीय ५,००,००,०००/- 
पवनी नगरपरिषद तृतीय ५,००,००,०००/- 
६ | नगरपंचायत 
मौदा नगरपंचायत प्रथम १५,००,००,०००/- 
देवरूख नगरपंचायत व्दितीय १०,००,००,०००/- 
देवळा नगरपंचायत तृतीय ५,००,००,०००/- 
बाभुळगाव नगरपंचायत तृतीय ५,००,००,०००/- 
एकूण १९०,००,००,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


२. वरीलप्रमाणे बक्षीसपात्र ठरविलेल्या sexta निधी वितरीत करण्यास तसेच सदर निधी आहरीत करुन 
ठेवण्यास यापूर्वीच संदर्भ क्रमांक ५ व ७ अन्वये शासन मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार बक्षीसाची रक्‍कम 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी संबंधीत महानगरपालिका / नगरपरिषदा 
/ नगरपंचायत यांना अदा करावी. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२११८५६३३८४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2023.04.21 19:04:57 +05'30' 


(अनिरूध्द व्यं. जेवळीकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
) आयुक्त, नागपूर, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, पनवेल, 
अमरावती व अहमदनगर महानगरपालिका 
८) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) मुंबई. 
९) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद शिरपुर, उमरखेड, हिंगोली, वेंगुर्ला, महाबळेश्वर, सोनपेठ व पवनी 
१०) मुख्याधिकारी, नगरपंचायत मौदा, देवरुख, देवळा, व बाभुळगाव 
११) निवडनस्ती, नवि-३४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


